नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरीता धर्मादाय कार्यालय 
स्थापन करण्यासाठी २४ पदे कायमस्वरुपी वर्ग व ०१ 
नवीन पद निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२३१४/४०४/प्र.क्र.9३/का-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:-२२ ऑक्टोबर, २०१८. 


पहा- १.धर्मादाय आयुकत कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.आस्थापना शाखा/जा.क्र.१०१/२०१८, 
दि.०४.०१.२०१८. 
२. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएचसी-१११७/१४६/(४९/१७)/का.१७,दि.११.०६.२०१८. 
३. धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.आस्था/लेखापाल/३४५३/२०१८, 
दि.१८.०६.२०१८. 


प्रस्तावना:- 

महसूल व वन विभागाच्या दि.१७.०६.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये विद्यमान ठाणे जिल्ह्याच्या 
क्षेत्राचे विभाजन करुन ८ ASRS पालघर हा नवीन जिल्हा दि.०१.०८.२०१४ रोजी निर्माण 
करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने नवीन जिल्हा निर्मितीकरिता आवश्‍यक 
असलेली५६ नवीन कार्यालये स्थापन करण्यास तसेच सदर कार्यालयासाठी आवश्‍यक असणारा 
अधिकारी/कर्मचारीवृंद उच्चाधिकार समितीची पूर्वमान्यता घेऊन त्या त्या विभागाने निर्माण 
करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्त यांचे 
कार्यालय पालघर येथे भाड्याच्या जागेत सुरु करण्यास संदर्भ क्र.०२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. पालघर कार्यालयाकरिता पदनिर्मिती संदर्भात धर्मादाय आयुक्त 
कार्यालयाकडून संदर्भ क्र.०१ च्या पत्रानुसार ठाणे, मुख्यालय, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील मंजूर 
असलेल्या पदांमधील २४ पदे वर्ग करण्याबाबत व प्रशासकीय अधिकारी संवर्गातील ०१ नवीन पद 
निर्माण करण्याबाबत अशा एकूण २५ पदांस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरिता ठाणे, मुख्यालय, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील मंजूर 
असलेल्या पदांमधील २४ पदे वर्ग करण्याबाबत व प्रशासकीय अधिकारी संवर्गातील ०१ नवीन 
पद निर्माण करण्याबाबत salt एकूण २५ पदांस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या 
सहमतीने अ.मु.स(सेवा), सा. प्र. वि. व सचिव (व्यय) यांच्या उपसमितीच्या दि.२९.०८.२०१८ व 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१४.०९.२०१८ रोजीच्या बैठकीपुढे सादर करण्यात आला 
असता त्यास समितीने मान्यता दिली आहे.त्यानुसार नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरिता ठाणे, 
मुख्यालय, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील मंजूर असलेल्या पदांमधील खालील TUTTI २४ 
पदे कायमस्वरुपी वर्ग करण्याबाबत व प्रशासकीय अधिकारी संवर्गातील ०१ नवीन पद निर्माण 
करण्याबाबत एकूण २५ पदांस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२३१४/४०४/प्र.क्र.७३/का-१ 


पालघर जिल्ह्याकरिता 
अ. पालघरकरिता बृहन्मुंबई या 
मुख्यालय | बृहन्मुंबई ठाणे धर्मादाय कार्यालयासाठी 
क्र प्रस्तावित पदे 
वर्ग करण्यात येणारी पदे 
१ | सहायक धर्मादाय आयुक्त -१ १ 
२ लघुलेखक (क. श्रे.) -१ q 
3 अधिक्षक -१ १ 
४ निरीक्षक -¥ ४ 
4 लेखापाल -3 3 
& वरिष्ठ लिपिक -2 2 
9 अभिलेखापाल -१ १ 
८ लिपिक-नि-टंकलेखक -३ -३ & 
९ आदेशिकावाहक -१ १ 
१० दप्तरी -१ १ 
११ शिपाई -३ ३ 
एकूण -4 3 -१६ २४ 


३. या प्रस्तावात अंतर्भूत असलेला खर्च "(मागणी क्रमांक जे-२)२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा- 
८००-इतर खर्च- (००) (०३) धर्मादाय आयुक्तांचा विभागीय कर्मचारी वर्ग (२०७० ०४६१)-०१- 
वेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर खर्चाची सार्वजनिक विश्वस्त 
व्यवस्थापन निधीतून शासनास प्रतिपूर्ती करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३७/आपुक, 
दि.०६.०३.२०१८ नुसार त्या विभागाच्या सहमतीने व अ.मु.स(सेवा), सा. प्र. वि. व सचिव(व्यय) 
यांच्या उपसमितीच्या दि.२९.०८.२०१८ च्या बैठकीमध्ये व उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.१४.०९.२०१८ रोजी झालेल्या सन २०१८ मधील ०६ व्या बैठकीमध्ये मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥808/990[॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०२२१५११३९९५१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने हल 
Rajendra D pile 


law And Judiciary 


\df1 98d588de75e335db20487f4df45c73eca4ce5875 


७०19246301 
ber=997cb 1 2aac35c749b0ddeeaa870ff7ec4f5bd55e7F 
a Wa n 751d37a63fbc9673956744 Rajendra D Sawé 


(राजेंद्र 18.10.22 15:14:46 --05'30' 


जेंद्र सावंत) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२३१४/४०४/प्र.क्र.७३/का-१ 


२. मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालघर, 

७. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई, 

८. धर्मादाय सह आयुक्त, मुंबई, 

९. लेखा संचालक, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८, 
१०.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

११.वित्त विभाग -कार्या.व्यय-५, आ.पु.क., 

१२.विधि व न्याय विभाग-कार्या.१५,१७,२३, २४ व २५, 

१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


